राज्यातील भारतीय प्रशासकीय सेवा पुर्व 
प्रशिक्षण केंद्रामध्ये सुधारणा करण्यासाठी 
गठीत करण्यात आलेल्या समितीमध्ये 


सुधारणा करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रीआय-५४२०/प्र.क्र.१२६/मशि-२, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २२ फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा :- शासन निर्णय क्रमांक : प्रीआय-५४२०/प्र.क्र.१२६/मशि-२, दि. १० डिसेंबर, २०२०. 


प्रस्तावना :- 

संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये राज्यातील राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्था, मुंबई व 
भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, नागपूर, अमरावती, नाशिक, औरंगाबाद व कोल्हापूर 
येथील प्रशिक्षण केंद्रामध्ये सुधारणा करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर 
समितीमध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्था, मुंबई व भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व 
प्रशिक्षण केन्द्र, नागपूर, अमरावती, नाशिक, औरंगाबाद व कोल्हापूर या प्रशिक्षण केंद्रामध्ये 
सुधारणा करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या समितीमध्ये सुधारणा करण्याचा शासनाने निर्णय 
घेतला आहे. 


२. त्यानुसार डॉ. अभय वाघ, संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचा सदस्य म्हणून 
समितीमध्ये समावेश करण्यात येत आहे. तसेच, संचालक, राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण 
संस्था, मुंबई यांच्याऐवजी डॉ. प्रमोद लाखे, सहयोगी प्राध्यापक, वसंतराव नाईक शासकीय कला व 
विज्ञान संस्था नागपूर यांचा सदस्य सचिव म्हणून समितीमध्ये समावेश करण्यात येत आहे. 


३. समितीची कार्यकक्षा व अन्य तरतुदी संदर्भाधीन शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे लागू 
राहतील. 

Le सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२१०२२२१४३४४२०५०८ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
DATTATRAYA 
RAMBHAU KAHAR काक 
(दत्तात्रय कहार) 
शासनाचे उप सचिव, 


))909840773786९40050609694९23९8 
cn=DATTATRAYA RAMBHAU KAHAR 


प्रत, 
१ मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रीआय-५४२०/प्र.क्र.१२६/मशि-२, 


प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 
श्री. ज्ञानेश्वर मुळे, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग. 
डॉ. मकसूद अहमद खान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय हज समिती, मुंबई. 
श्री. विजय नाहटा, माजी सनदी अधिकारी, नवी मुंबई. 
जिल्हाधिकारी रायगड, अलीबाग. 
जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग, कुडाळ. 
कुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई. 
९) संचाळक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१०) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
११) संचालक, राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्था, मुंबई. 
१२) डॉ. प्रमोद लाखे, सहयोगी प्राध्यापक, वसंतराव नाईक शासकीय कला व विज्ञान संस्था, 
नागपूर. 
१३) संचालक, भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, नागपूर, अमरावती, नाशिक, 
औरंगाबाद व कोल्हापूर. 
१४) श्री. विजय कदम, संस्थापक विश्वस्त, शिव विद्या प्रबोधिनी, आप्पासाहेब मराठे मार्ग, मराठे 
उद्योग भवनच्या समोर, रविन्द्र नाट्यगृह जवळ, दादर (पश्चिम), मुंबई-४०० ०२५. 
१५) निवड नस्ती/मशि-२. 


२ 


3 
8 


£99) 
ee a 


9 


~ 


पृष्ठ २ पैकी 2 


